कक्ष अधिकारी पदावरून अवर 
सचिव या पदावर तात्पुरती 
पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ जुले, २०२४ 


आदेशा 


मंत्रालयीन विभागातील खालील कक्ष अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 65-१७: रु.४७६००- 
१५११००) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अवर सचिव, गट-अ (वेतनश्रेणी 5-२३: रु.६७७००-२०८७००) या पदावर 
या आदेशाद्वारे विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या 


विभागामध्ये करण्यात येत आहे:- 
अ. । कक्ष अधिकाऱ्यांचे | जात प्रवर्ग सध्याचा विभाग अवर सचिव पदावरील 
क्र नांव पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना 
ee 2 3 fF षु 
ie श्री.अजितबाबू अ.जा. गृह विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
जयराम तायडे विभाग 
२ | श्रीमती नम्रता नाथा खुला | उद्योग, ऊर्जा, कामगार व | सामान्य प्रशासन विभाग 
चव्हाण खनिकर्म विभाग 
३ | श्रीमती वृषाली सचिन | इ.मा.व. | सामान्य प्रशासन विभाग । प्रपत्र बढती- 
चवाथे प्रतिनियुक्‍ती- मा.मुख्यमंत्री | मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 
सचिवालय 
४ | श्री.वामन मुकुंद खुला वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
राऊळ 


५ | श्री.दत्तात्रय सर्जेराव खुला | मृद व जलसंधारण विभाग | मृद व जलसंधारण विभाग 
शिंदे 


२. श्रीमती वृषाळी सचिन चवाथे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४०, परि.२, 


अट क्र.१८ नुसार तात्पुरत्या स्वरूपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४) 

बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर श्रीमती चवाथे यांनी 
मंत्रालयीन विभागात रूजू होणे आवश्‍यक राहील. 

३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केळी आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
दिनांक ०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व Rad पदे दिनांक २५.०५.२००४ च्या 
स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून भरण्यात येत आहेत. 

४. सदर अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे.- 


(अ) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव 
देण्यात आली आहे. 
(आ) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
(इ) सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपात असून सदर पदोन्नतीच्या पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा 
कायमस्वरूपी धारणाधिकार राहणार नाही 
(ई$ सदर तात्पुरती पदोन्नती प्रतिनियुक्तीवर बाहेर गेलेले अधिकारी रुजू होईपर्यंत किंवा 
पदोन्नतीच्या आदेशापासून ११ महिन्यासाठी यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असेल. 
(उ) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर तात्पुरती पदोन्नती 
दिलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती संपुष्टात येईल. 
(ऊ) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी अवर 
सचिव संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांला पदावनत 
करण्याच्या अधीन राहून सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 
(0 सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७, कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या 
दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे. 
(ऐ) सदर तात्पुरती पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट याचिका 
क्र.३३१०/२०२१ व रिट याचिका क्र.३३११/२०२१ यामधील आय.ए. क्र.१८५४/२०२१ व 
१८५५/२०२१ तसेच रिट याचिका क्र.३३१२/२०२१ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 
५. सदर अधिकाऱ्यांची अवर सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशांच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही, या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४) 

धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने खातरजमा करुन संबंधित 
अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास या विभागास अवगत करावे. 

६. अवर सचिव या पदावर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी या आदेझाच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांच्या आंत अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्यक आहे. पदोन्नत अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या पदावर 


रुजू होण्यासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याने विहित मुदतीत कार्यमुक्त करावे. 


७. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित अवर सचिवांस कक्ष अधिकारी पदावर पदावनत करण्यात 
येईल. 

८. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने अवर सचिव पदावर रूजू करून घेऊन त्याबाबतच्या 
आदेशाची प्रत या विभागास तात्काळ सादर करावी. 


९. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७२३१६४८२६०४०७ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 

2.5.4.20=23bc53b7f4f1 ca24ad7fdd55b6399798 1 6e6e784d75d5396 
d0f50367308ecc8b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=6E3 168FC30A0E07A9B8D 1 3F2A24C658F97BA49C1A 
B3A023B1606696C22202DDD, cn=GAJANAN SAHADEO PARAB. 


(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव 
३.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मृद व जलंसधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९.सह/उप सचिव (आस्थापना) - संबंधित सर्व प्रशासकीय विभाग 
१०. संबंधित अधिकारी, संबंधित प्रशासकीय विभागांमार्फत 
११. निवडनस्ती- कार्या. प्रशा-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


